कोव्हिड-१९ संबंधित कर्तव्य बजावत असताना 
कोरोना विषाणूचा संसर्ग होऊन मृत्यू पावलेल्या 
कर्मचाऱ्यांच्या कुटूंबियांना विमा कवच / सानुग्रह 
सहाय्य मंजूर करण्याबाबत. 

(ai) भगवान बबन पाटील, उपशिक्षक 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : सहाय्य-२०२२/प्र.क्र.०४/टीएनटी-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ नोव्हेंबर, २०२२ 


१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२०/प्र.क्र. ४/व्यय-९, दिनांक २९.०५.२०२० व 
दिनांक. १४.१०.२०२०. 
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे क्रमांक: सहाय्य-२०२०/प्र.क्र.८१ /टीएनटी-६, 
दिनांक ०७.१२.२०२० व दिनांक १६.०३.२०२१ चे पत्र. 
३) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांचे पत्र क्र. कोव्हीड-१९/विमा-कवच/ 
सहाय्य/बीबीपाटील/टी-७/२१-२२/४१३४, दिनांक २५/११/२०२१. 
४) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांचे पत्र क्र. कोव्हीड-१९/विमा-कवच/ 
सहाय्य/बीबीपाटील/टी-७/२१-२२/५२७८., दिनांक ०१/०८/२०२२ 
ज्ञापन :- 
कै.(श्री, भगवान बबन पाटील, उपशिक्षक यांचा कोव्हिड-१९ संबंधित कर्तव्य बजावताना कोव्हिड-१९ 
मुळे दिनांक ३०/०४/२०२१ रोजी मृत्यू झालेला आहे. 
२. © (at) भगवान बबन पाटील, उपशिक्षक यांच्या वारसास वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. (9) येथील दिनांक 
२९.०५.२०२० च्या शासन निर्णयानुसार रु. ५० लक्ष रकमेचे सानुग्रह सहाय्य देण्याबाबतचा प्रस्ताव शिक्षण 
संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांनी संदर्भ क्र. (३) व (४) येथील पत्रान्वये सादर केला आहे. 
३. कै.(श्री) भगवान बबन पाटील, शिक्षणसेवक पदावर माध्यमिक विद्यालय अंतर्ली बु॥, ता.भडगांव, 
जि.जळगांव येथे दि.१६/०६/२०१० पासून कार्यरत होते. 
४. कै.(श्री) भगवान बबन पाटील हे कोविड १९ विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखणेसाठी व प्रतिबंधात्मक 
उपाययोजना म्हणून कंटेन्मेट झोनमधील गांवातील प्रतिबंधित क्षेत्रातील रुग्णांवर देखरेख ठेवणे त्यांना घराबाहेर 
पडू न देणे तसेच त्यांच्यामुळे होणाऱ्या संसर्गास आळा घालणेकरिता कार्यरत असल्याबाबत तहसिलदार तथा 
तालुका दंडाधिकारी कार्यालय, भडगांव, जि.जळगांव यांनी दि.२१/०५/२०२१ रोजीच्या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित 
केले आहे. 
च्‌. कै.(श्री) पाटील यांचा कोव्हिड-१९ मुळे दिनांक ३०/०४/२०२१ रोजी मृत्यू झाल्याचे सौ.शऐैलजा 
मेमोरिअल कृष्णा क्रिटीकल केअर सेंटर आणि रुग्णालय, चाळीसगांव यांनी दिलेल्या मृत्यू प्रमाणपत्रावरुन स्पष्ट 
होते. 
६. कै.(श्री) पाटील यांचे मृत्यू प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले आहे. मा. दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर, 
भडगांव यांचे कायदेशिर वारस म्हणून (१) श्रीमती उज्वला भगवान पाटील, (२) चि.अनुप भगवान पाटील, (३) 


शासन ज्ञापन क्रमांकः सहाय्य-२०२२/प्र.क्र.०४/टीएनटी-६ 


चि.अर्णव भगवान पाटील यांना औपचारिकपणे घोषित केले आहे. त्यानुसार (si) भगवान बबन पाटील यांचे 
कायदेशीर वारस (१ श्रीमती उज्वला भगवान पाटील, (२) चि.अनुप भगवान पाटील, (३) चि.अर्णव भगवान 
पाटील यांना एकत्रित रु. ५०.०० लक्ष (रुपये पन्नास लक्ष फक्त) इतक्या रकमेचे सर्वकष वैयक्तिक अपघात विमा 
कवच / सानुग्रह सहाय्य प्रदान करण्यास वित्त विभागाच्या दिनांक २९/०५/२०२० च्या शासन निर्णयानुसार 
याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 
७. प्रस्तुत प्रस्तावावरीळ खर्च वित्त विभागाच्या अभिप्रायानुसार तसेच त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.२०४/२०२१/व्यय ९, दिनांक २७/०५/२०२१ अन्वये खाली नमूद लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात येईल. 

“मागणी क्रमांक ई-२, (००)(०१) सर्वसाधारण माध्यमिक शाळांना सहायक अनुदान (अनिवार्य), 

(२२०२ ०४४२), ३१- सहायक अनुदान (वेतनेतर).” 
G: सदर शासन ज्ञापन, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२२११०३११५२३१८९२१ असा आहे. हे शासन ज्ञापन डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by TUSHAR VASANT MAHAJAN 


IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
10०8 b7ee5db235979452f39e891811863 
4069a6cc7a22b9F, postalCode=400032, st=Mahi 


MAHAJAN ee 0 oa 
(तुषार महाजन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीकरीता:- 
आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शिक्षण संचालक (माध्यमिक), पुणे 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नाशिक 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगांव 
५. अधिक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक, (माध्यमिक), जळगांव 


Cc ww A -5 


प्रत:- माहितीसाठी 
६. वित्त विभाग (व्यय ९), मंत्रालय, मुंबई 
७. श्रीमती उज्ज्वला भगवान पाटील, शिवशक्ती कॉलनी भडगांव, ता.भडगांव, जि.जळगांव 
८. निवड नस्ती (टीएनटी-६) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


